आमदार निवास व विधान भवन येथे रोजंदारी 
आस्थापनेवरील कर्मचारी यांना सतत ५ वर्षाची 
सेवा पूर्ण केल्यानंतर पात्र कर्मचारी श्री.विकास 
विलास कांबळे यांना मजदूर या पदावर रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र.- रुअआआ- २०१९/प्र.क्र.३४/(भाग-१) रो.आ.१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- १३ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा: (१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-१००८/ प्र.क्र.२८७/ 
प्रशासन-१, दिनांक ०६.०२.२०१४. 
(२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.रुअआआ-२०१९/प्र.क्र.३४/ 
प्रशासन-१, दिनांक २७.०२.२०२०. 
(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.रुअआ-२०१९/प्र.क्र.३४/ 
(भाग १) रोआ-१, दिनांक ११.०६.२०२१. 
(3) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे जा.क्र.अअ/मुमं/ 
कार्यासन-१०/२०२२/६९९४,दिनांक २१.१०.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना- 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिपत्याखालील मुंबई येथील मनोरा व इतर आमदार निवास आणि विधान भवन, मुंबई 
येथील आस्थापनेसाठी विविध संवर्गातील एकूण ७९ (आमदार निवासमधील ५० व विधान 
भवन येथील २९) पदे रोजंदारी आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येऊन, कार्यरत असलेले 
एकूण ७९ (कक्षसेवक- ४२, मजूर -३३ व सफाई कामगार-४) कर्मचा-यांचे समावेशन करण्यात 
आले. शासन निर्णयातील अट क्र. ॥) नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अन्य 
आस्थापनेवरील कर्मचा-याप्रमाणे या कर्मचा-यांना कालेलकर करारानुसार सेवानियम व शर्ती 
लागू राहतील असे नमूद आहे. तद्नंतर कालेलकर करारातील कलम २८ मधील 
तरतूदीनुसार ५ वर्षे सतत सेवा केलेल्या ६० पात्र रोजंदारी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना 
संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात आले 
आहे. उर्वरित १९ कर्मचा-यांपैकी ६ पात्र रोजंदारी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना संदर्भ क्रमांक 
३ येथील शासन निर्णयान्वये रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात आले आहे. अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां. मंडळ, मुंबई यांचे संदर्भ क्र.४ वरील प्रस्तावानुसार उर्वरित १३ 
कर्मचाऱ्यांपैकी नव्याने कालेलकर करारातील कलम २८ मधील तरतूदीनुसार ५ वर्षे सतत 
सेवा केलेल्या १ पात्र रोजंदारी आस्थापनेवरील कर्मचा-यास रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवर घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

सदर शासन निर्णयान्वये, श्री.विकास विलास कांबळे, मजदूर यांची नियुक्‍ती दिनांक 
६.०२.२०१४ पासून असून त्यांची सतत ५ वर्षे सेवेची अट दिनांक ०५.०२.२०२२ रोजी पूर्ण 
करीत असल्याने, त्यांना दिनांक 0§.02.2022 पासून मजदूर या पदावर रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवर घेण्यास व त्यानुषंगाने एकूण ₹१,१९,८५६/- इतक्या आर्थिक भारास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रुअआआ- २०१९/प्र.क्र.३४/(भाग-१) रो.आ.१ 


2. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांनी श्री.विकास विलास 
कांबळे, मजदूर यांना थकबाकी अदा करण्यापूर्वी अचूक परिगणना करण्याची व अतिप्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी व संबंधितांस त्यांची देय थकबाकी तात्काळ अदा करुन 
त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौसंक्र ५११/आपुक, 
दिनांक १६.१०.२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥8॥॥/99॥॥8.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१३१२०४२३०८१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 
2. 


.5.4.20239201011891438708009687120051 65९6928421 
‘Maharashtra, 


3274a32de69eb6a25, postalCode=400032, कॅन 


DHAMAL 0 nmr a 
(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.राज्यमंत्री (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय मुंबई. 
3. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. महाळेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. सचिव (बांधकामे) (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
६. वित्त विभाग व्यय-११ / वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई. 
८. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
१०.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, 
मर्झबान रोड, मुंबई. 
११. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, 
मुंबई. 
१२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मुंबई. 
१३. कार्यासन अधिकारी, आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१४. सहसचिव (सं.नि.) /अवर सचिव (सं.नि.), सा.बां.विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अधीक्षक, आमदार निवास, मुंबई 
१६. श्री.विकास विलास कांबळे, मजदूर, अधीक्षक, आमदार निबास, मुंबई यांचे मार्फत. 
१७. रो.आ.'१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


A) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


